उपसंचालक आरोग्य सेवा पुणे मंडळ यांच्या 
अधिपत्त्याखाळील १०० खाटांच्या पंढरपूर, 
जि.सोलापूर व कराड,जि.सातारा या २ उप 
जिल्हा रुग्णालयातील २९ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१५१/आरोग्य ३(ओ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १२ एप्रिल,२०१८. 


वाचा :- 
9) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१२०/आरोग्य ३(आ), 
दि.९.२.२०१८. 
२) सहसंचालक (रुग्णालये), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष ३/ टे-५अ/पुणे/ 
अपदे/३३४९६-९७/१८, दि.९.४.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय:- 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील १०० खाटांच्या पंढरपूर, जि.सोलापूर व कराड,जि.सातारा या २ उप जिल्हा रुग्णालयातील 
२९ अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर २९ अस्थायी पदाना शासन निर्णय 
वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन राहून दिनांक 
१.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च 
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६- सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 
(००१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन.(२२१० ४६२४) 
मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६- सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 
००१ (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रा.रु. इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१५१/आरोग्य ३(अ) 


मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
११०- ५ इतर रुग्णालय व दवाखाने 

(०१) (09) - कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१०१५४७५४८७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra 


1 Sh ji K 
RAJONdra घय shamvaos 
,, Kaurte, C= IN, S= 
Maharashtra, O = G 
Shamraoji १ 
Health Department 


Ka U rte per ai 17:26:56 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. आयुक्‍्त,आरोग्यसेवा, आयुक्‍तालय,आरोग्य भवन, मुंबई 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (अवप्र), मुंबई 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे 
६. जिल्हा शल्य चिकीत्सक, सातारा/ सोलापूर 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा,सोलापूर 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
९. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 
१०. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३ 3) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


पुणे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय, पंढरपूर, जिल्हा-सोलापूर व कराड जिल्हा-सातारा येथील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चालू 


ठेवणेबाबत. 
अ. | पदनिर्मितीचा झासन पदनाम पदसंख्या वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. निर्णय, क्रमांक व पदे चालू ठेवली त्याचा क्रमांक 
दिनांक व दिनांक 
उपजिल्हा रुग्णालय, पंढरपूर, जि.सोलापूर सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 

१ | शा.नि.क्र.जाबॅप्र परिसेविका वर्ग ३ Sa 9 300-3¥¢00 शासन निर्णय क्र.अपदे २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

२००५/सीआर ३/ अधिपरिचारीका ३ ९३००-३४८०० २०१७/ प्र.क्र.१२०/ आरोग्य- og- सार्वजनिक आरोग्य 

जाबॅप्र/आ-४, प्रयोगशाळा सहाय्यक १ ५२००-२०२०० ३अ, दि.९.२.२०१८ ००१- संचालन व प्रशासन 

दि.७.७.०६ अपघात विभाग सेवक व ०४४० ७४४० (०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत 

कक्षसेवक द ७४४० ७४४० मीण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये 

२ | शा.नि.संकिर्ण वैद्यकीय अधिकारी (दंत) १ ९३००-३४८०० श्रेणीवर्धन. 

२०१२/प्र.क्र.१३०/ दंत यांत्रिक १ ५२००-२०२०० (२२१० ४६२४) 

आ.?, दि.२५.७.२०१२ । अधिपरिचारीका ae. ST 8300-38200 

सहाय्यक गट ड १ ४४४०-७४४० 

३ | am Meret अधिपरिचारीका १ ९३००-३४८०० मागणी क्रमांक आर-१ 

२३४२/२७४८/ पीएच- २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

३, दि.११.३.८३ ०३ - ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 

११०- ५ इतर रुग्णालय व दवाखाने 
(09) (0१) - कुटीर रुग्णालये 
(२२१० 03.94) 
एकूण १२ 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, क्रमांक पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये पदे लेखाशिर्ष 
क्र व दिनांक संख्या चालू ठेवली त्याचा क्रमांक व 
दिनांक 
उपजिल्हा रुग्णालय, कराड, जि.सातारा सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
१ | झा.नि.क्र.जाबंकप्र २००३/सीआर ३/ | परिसेविका १ ९३००-३४८०० शासन निर्णय क्र. अपदे २०१७/ ?२२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२ | जाबॅप्र/आ-४, दि.१३.५.०३ अधिपरिचारीका ३ ९३००-३४८०० प्र.क्र.१२०/ आरोग्य-३अ, ०६- सार्वजनिक आरोग्य 
३ प्रयोगशाळा q 4200-20200 दि.९.२.२०१८ ००१- संचालन व प्रशासन 
सहाय्यक ०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 
ठु अपघात विभाग द ७४४० ७४४० प्रकल्पां ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा 
सेवक णालयामध्ये श्रेणीवर्धन. 
4 कक्षसेवक १ ४४४०-७४४० २२१० ४६२४) 
६ । शा.नि.संकिर्ण २०१२/प्र.क्र.१३०/ वैद्यकीय अधिकारी १ ९३००-३४८०० 
आ.३, दि.२५.७.२०१२ (दंत) 
दंत यांत्रिक १ ५२००-२०२०० 
अधिपरिचारीका १ ९३००-३४८०० 
सहाय्यक गट ड १ ४४४०-७४४० 
qo | शा.नि.क्र.एचएसपी १०७९/ ५६०९/ । वैद्यकोय अधिकारी १ १५६००-३९१०० मागणी क्रमांक आर-१ 
आ-३, दि.२.१२.८३ २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
११ | शुश्रुषा १०६९/ ६७७७/जी, अधिपरिचारीका १ ९३००-३४८०० ०३ - ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
दि.८.(७.७० ११०- ५ इतर रुग्णालय व दवाखाने 
१२ | जीएनआर १०७१/ ६८९४२/जी-२, । अधिपरिचारीका १ ९३००-३४८०० ०१) (09) - कुटीर रुग्णालये 
दि.२५.५.७३ २२१० ०३१५) 
१३ | सीओटी ५१८६/४९४३/आ-४, औषध निर्माता १ ९३००-३४८०० 
१४ | दि.२९.९.८७ बाहयरुग्ण लिपीक १ ५२००-२०२०० 
१५ कक्षसेवक १ ४४४०-७४४० 
एकूण १७ 


